राखीव वनाचे सर्व्हेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन 
योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ करिता निधी 
वितरीत करण्याबाबत.. (४४०६-००५३). 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- एस-१०/२०२३/प्र.क्र.१७४/फ-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक : २ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 


१. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.०४.२०२३. 
२. प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे दिनांक 
२५.०४.२०२३, दिनांक १३.०६.२०२३ व दिनांक २७.०७.२०२३. 
३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ६.०७.२०२३, दिनांक २४.०८.२०२३, 
दिनांक २५.०९.२०२३, दिनांक २.११.२०२३ व शुध्दीपत्रक दिनांक ३.११.२०२३. 
४. प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/३८८/२०२३-२४, दिनांक २३.०८.२०२३. 
५. प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/४०७/२०२३-२४, दिनांक ३०.०८.२०२३. 
. प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/४८२/२०२३-२४, दिनांक २०.०९.२०२३. 
७. प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/५१४/२०२३-२४, दिनांक २८.०९.२०२३. 
८. प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/५३२/२०२३-२४, दिनांक ६.१०.२०२३. 
९. प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/६२९/२०२३-२४, दिनांक ३१.१०.२०२३. 
१०.प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/५३८/२०२३-२४, दिनांक ३.११.२०२३. 
११.प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/७१६/२०२३-२४, दिनांक २४.११.२०२३. 
१२.प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/७८९/२०२२३-२४, दिनांक ११.१२.२०२३. 
१३.प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/८१७/२०२३-२४, दिनांक १९.१२.२०२३. 
१४.प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/८३९/२०२३-२४, दिनांक 20.92.2023. 


nn 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२३/प्र.क्र.१७४/फ-३ 


१५.प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/८३६/२०२३-२४, दिनांक 29.92.2023. 

१६.प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/८४२/२०२२३-२४, दिनांक 22.92.2023. 

१७.प्रधान मुख्य वनंसरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.-कक्ष-१/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.१५/८५३/२०२३-२४, दिनांक २७.१२.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

"राखीव वनाचे सर्व्हेक्षण, जमाबंदी व सीमांकन" (४४०६ ००५३) या राज्य योजनेअंतर्गत सन २०२३-२४ 
साठी एकूण रु. ८०००.०० लक्ष (०२- मजूरी रु. १३६०.०० लक्ष, २७ - लहान बांधकामे रु. ३६८०.०० लक्ष व 
५३- मोठी बांधकाम रु. २९६०.०० लक्ष) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. 
२. प्रस्तुत योजनेअंतर्गत रक्‍कम रु. ६५७९.७७६ लक्ष निधी मागणीचा प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांनी संदर्भ क्र. २, ४ ते १७ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला 
आहे. मागणी केलेल्या एकूण रक्‍कम रु. ६५७९.७७६ लक्ष निधीपैकी रक्‍कम रु. २३४७.४८ लक्ष निधी या 
विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला आहे. 
३. वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ च्या शासन निर्णयानुसार अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या ७० % च्या 
मर्यादेत निधी वितरीत करण्याची तरतूद आहे. आता, वित्त विभागाने प्रस्तुत लेखाशिर्षाअंतर्गत अखर्चित निधी 
विचारीत घेऊन “०२-मजूरी” या उद्दिष्टाखाळी रु.४८.०४ लक्ष, “२७-लहान बांधकामे” या उद्िष्टाखाली 
रु.१३५४.१७ लक्ष व “५३-मोठी बांधकामे” या उद्दिष्टाखाली रु. १४३८.९९ लक्ष असा एकूण रु. २८४१.२० लक्ष 
निधी वितरीत करण्यास सहमती दर्शविली आहे. 
ह उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता, सदर लेखाशिर्षा अंतर्गत BOS प्रणालीवर शिल्लक निधी तसेच 
वित्त विभागाने नव्याने वितरणासाठी उपलब्ध केलेला उक्त निधी विचारात घेता, सद्य:स्थितीत एकूण 


रु. ३००५.७२ लक्ष निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. सदर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२३-२४ करिता "राखीव वनाचे सर्वेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन" (४४०६ ००५३) या योजनेअंतर्गत 
उपलब्ध निधीतून एकूण रु. २९९६.३७६ लक्ष निधी पुढील तपशिलानुसार तसेच अटींच्या अधीन राहून खर्च 
करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


(रक्‍कम रु. लाखात) 


अ.क्र | वनवृत्त वन कामाचा तपशिल ०२-मजूरी । २७- लहान | ५३-मोठी वितरित 
विभाग बांधकाम बांधकामे करण्यास 
प्रस्तावित 
रक्‍कम 
कोल्हापूर । वनहद्दीवर खांब i. er J ६२४.६४ ५०२.४३ ११२७.०७ 
कोल्हापूर a (Boundary __ pillars) | १८.९७ ५१.३२ ४१.२८ १११.५७ 
॥७० (WI) | पुणे (वन्यजीव) उभारणे i] a २४.८८ २४.८८ 
west 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२३/प्र.क्र.१७४/फ-३ 


Mumbai 
3 गडचिरोली Loe. | Le | ६.०१ Le al ६.०१ 
४ चंद्रपूर P| aia Loe ८६.५९ ८६.५९ 
षु नाशिक नाशिक LS | शि ११९.०५ ११९.०५ 
६ यवतमाळ पाढंरकवडा le se [P= | ६.२१ ६.२१ 
वाशिम [= & = fF =e. lj २८.२० २८.२० 
पुसद res ६६.४२ ५३.४२ ११९.८४ 
७ पुणे जुन्नर ४९.८२ १३४.८३ १०८.४५ २९३.१० 
८ अमरावती मेळघाट १.०९ २.९६ २.३९ ६.४४ 
९ छत्रपती धाराशिव ४.४५ १२.०४ ९.६९ २६.१८ 
संभाजीनगर 
१० अमरावती अकोला ४.४१ ११.९५ ९.६१ २५.९७ 
११ नागपूर पेच व्याघ्र — Stas ता ८१.१६ 
(वन्यजीव) प्रकल्प । ; न 
१२ नाशिक अहमदनगर ५.९४ १६.०८ १२.९३ ३४.९५ 
१३ यवतमाळ यवतमाळ ८.२४ २२.२९ १७.९३ ४८.४६ 
१४ | पश्चिम मुंबई छत्रपती १४.४० 
व्यतीत गरे २.४५ ६.६२ ५.३३ 
१५ पुणे जुन्नर १४.०४ ३८.०० ३०.५६ ८२.६० 
१६ नागपूर गोंदिया २.९४ ७.९७ ६.४१ १७.३१६ 
१७ | पश्चिम मुंबई (SGNP/ ६२.८४ 
(वन्यजीव) पुणे/ छ. १०.६८ २८.९१ २३.२५ 
संभाजीनगर) 
१८ | गडचिरोली गडचिरोली ५१.७६ १४०.०५ ११२.६५ ३०४.४६ 
१९ पुणे सोलापूर २१.०३ ५६.९१ ४५.७७ १२३.७१ 
२१ नागपूर भंडारा ie | a ee ४.६१ ४.६१ 
२२ धुळे जळगाव Fo fo | ७७.०७ ७७.०७ 
२३ कोल्हापूर सातारा =e] ७०.९८ ५७.०९ १२८.०७ 
२४ अमरावती अमरावती रोवर व बेस स्टेशन 
खरेदी करीता, टोटल 
स्टेशन खरेदी, भूमी ३५.६२ 
अभिलेखे विभागाकडून ति si 1123 
तातडीची मोजणी फी 
रक्‍कम. 
एकूण २०९.६२ १३५५.०५ १४३१.७१ २९९६.३७६ 


१) ज्या प्रयोजनासाठी खर्चास मंजूरी देण्यात आली आहे, त्याच प्रयोजनावर निधी खर्च करण्यात यावा 
२) यामध्ये कोणत्याही प्रकारची वित्तिय अनियमितता होणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२३/प्र.क्र.१७४/फ-३ 


3) वित्त विभागाने दि. ११/७/२००१ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या वित्तिय मर्यादा यापुढेही 

लागू राहतील. 

सदर मान्यता ही आर्थिक वर्ष २०२३-२४ या कालावधी करिताच देण्यात येत आहे. 

सदर बांधकाम करताना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० चा भंग होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 

खर्चाच्या अनुषंगाने उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 

आर्थिक वर्षाअखेर वितरीत निधी आर्णि अखर्चित निधीची पडताळणी करण्यात अखर्चित निधी 
तातडीने शासनखाती जमा करण्यात यावा. 

८) निधी वितरीत करताना प्रस्तुत कामे दुबार होत नसल्याची खातरजमा करावी. 


tof 
4 
द 
9 


YS ase wel 


२. सदर खर्च हा मागणी क्रमांक- सी-१०, ४४०६ वनीकरण व वन्यजीवन यावरील भांडवली खर्च राज्य 
योजनांतर्गत योजना वनाचे सर्वेक्षण, जमाबंदी व सिमांकन (४४०६-००५३) या शीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व 
सन २०२३-२४ मध्ये मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. निधी खर्च करताना वित्त विभागाने मासिक निधी 
विवरणपत्र तसेच इतर बाबतीत दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.२२/व्यय-१०, दिनांक १९.०१.२०२४ च्या सहमतीने 
व विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ च्या मान्यतेने तसेच शासन 
निर्णय क्रमांक वि.अ.प्र.--२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम/भाग-२, दिनांक १७/४/२०१५ भाग पहिला उप 
विभाग-३ परिच्छेद २७ (२) अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०२१५३८५८८२१९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 


2.5.4.20=223dbaf509e56a22dd8c9d33c1 99767837 144d5824e7011 
745d9a521fdbedad3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=B752370B557D0A3E58B4B069230BC54F6A13D0479 
S A B AJ | G OV F KA R 8D2EE7A3F1C7DCC5655271C, cn=RAVIKIRAN SABAJ| GOVEKAR 
Date: 2024.02.02 15:38:46 +05'30' 
( डॉ. रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


प्रत :- 


१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

४) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संधारण) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
) 
) 


५) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम मुंबई /नागपूर . 

६) मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), कोल्हापूर/गडचिरोली/चंद्रपूर/नाशिक/यवतमाळ/पुणे/अमरावती/छत्रपती 
संभाजीनगर /नागपूर/धुळे. 

७) मुख्य वनसंरक्षक (भूमी अभिलेख कक्ष), नागपूर. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र. एस -१०/२०२३/प्र.क्र.१७४/फ-३ 


९) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
qo) नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 
११) वित्त विभाग, व्यय १०/ अर्थसं-६ मंत्राळय, मुंबई - ४०० ०३२. 
१०) कार्यासन अधिकारी (फ-२) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 
) 


११) कार्यासन अधिकारी, 4-9, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२) निवडनस्ती, कार्यासन (फ-३), म.व.व.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


